सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ३३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , 

८ 


J 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २१५१ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२१७६ 


अ.क्रं . 


१ 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 


१ 


विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर यांजकडून 

वाचावे : - १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / स.आ. - ५ / वसूली 
अधिकारीनियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


1 


२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संसथा , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ४ सआ / कायदा व वैधा . कार्य / 
विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ दिनांक ०६ / ०६ / २०१ ९ . 


औ . भाग १-३३ 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , भाऊसाहेब सहकारी बँक लि . उदगीर 
यांचे पत्र दिनांक ०२ जून २०२२ . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - याचे नाव 

श्री . श्रीनिवास गणपतराव रेड्डी 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - याचा हूद्दा 

वसूली अधिकारी 


२१५१ 


शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे २८ , 
- 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ५३ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ५४ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
आदेश 

क्रमांक अर्थ - १ / भाऊसाहेब सह बँक उदगीर / क १५६/१०८८ / २०२२ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , एस . आर . नाईकवाडी , 
विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर या आदेशान्वये भाऊसाहेब 
सहकारी बँक लि . उदगीर या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दि . ३१ मार्च , २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान अरीत आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 


विशेष वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


२१५२ 

अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम , 
नियम , यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये वसूली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी मा . सहकार , आयुक्त कार्यालयाचे दिनांक 
३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे 
कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन 
विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य 
कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्य जिल्हा उपनिबंधक , यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . 


४. वसूली अधिकार केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


५. अधिकार प्रदान यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

व 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / 
कायदा च वैधा . कार्य / विशेष वसूली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ दिनांक 
०६ / ०६ / २०१ ९ मधील सुचणाप्रमाणे विशेष वसूली अधिकारी यांनी वापरावयाच्या 
मोहोर बाबत कार्यवाही करावी . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि " सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी , भाऊसाहेब सहकारी बँक लि . उदगीर " असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


भाग १ - पुरवणी 

१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व दि . ०६/०४/२०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , सह संस्था , म.रा.पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या 
हुकूमनाम्याच्या / वसूलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाचा ( Cost Pro 
cess ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर खर्चाची आकारणी व 
विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी 
संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . 


११. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे आदेश / परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ व दि . ११ / ०७ / २०१ ९ 
मधील परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका - यांचे कामकाजाच्या 
कर्जदानिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे 


घ्यावा . 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद 

करावा . 


संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ वसूली 
अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या 
कार्यालयास सादर करावा . 

दिनांक - ०७/०७/२०२२ . 


२ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , उस्मानाबाद यांजकडून 

अधिसुचना 


आहे . 


एस . आर . नाईकवाडी , 
विभागीय सहनिबंधक 
सहकारी संस्था , लातूर . 


क्र . जिदुविअ / उस्मानाबाद / सनि / अधिसुचना / ८५३ / सन -२०२२ .- 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) उस्मानाबाद या पत्राद्वारे 
अधिसुचित करीत आहेत की , न्यु हंगरगा दुग्ध व्यवसायीक सहकारी 
संस्था म . हंगरगा ( नळ ) ता . तुळजापूर जि . उस्मानाबाद ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
वर्गीकरण करण्यात आले आहे . संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ओएसएम / 
टिपीआर / एजीआर / ओ / १३४७ / २०२२-२०२३ दिनांक ०७/०७/२०२२ असा 


ठिकाण - उस्मानाबाद , 

दिनांक - ०७/०७/२०२२ 


व्ही . टी . गोंदकर , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


३ 


उपविभागीय अधिकारी पाटोदा , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


- 

क्र .२०२१ / एलएनक्यु / सिआर / ८ / ११ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अर 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 


संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 

उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 


कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - अहमदनगर - बीड - परळी वै . रेल्वे मार्ग कडा तालुका : 
आष्टी जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 

१ 


8 र्ढ ली & as soon6n 6 of ews 


१० 


११ 

१२ 


१३ 


१४ 


१६ 


१७ 


१८ 


२१५३ 


१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 


स.नं. / ग.नं . 

२ ९ २ 

३५१ 

२१५ 

२१५ 

२१५ 

२१५ 

२१५ 

२१५ 

२१५ 

२१५ 

२०२ 

२०४ 

२०५ 

२०५ 


२०५ 
१ ९ ८ 
१ ९ ८ 

१ ९ ८ 

१ ९ ५ 

१ ९ ५ 

१ ९ ५ 

१ ९ ५ 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 

०.११ 

०.१५ 

०.३७ 

०.२२ 

०.२६ 

०.२३ 

०.१७ 

०.१४ 

०.१५ 

०.१३ 

०.०१ 


०.३४ 

०.० ९ 

०.० ९ 

०.० ९ 

०० 

०.०४ 

०.०५ 

०.०५ 

०.०८ 


०.०५ 

०.०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - अहमदनगर - बीड - परळी वै . रेल्वे मार्ग कडा ता . आष्टी , 
जि . बीड . 

प्रकल्पाचे विवरणः- अहमदनगर - बीड - परळी वै . रेल्वे मार्ग कडा ता . आष्टी 
जि . बीड . 

सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 

( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


२१५४ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - अहमदनगर - बीड - परळी वै . रेल्वे मार्ग कडा तालुका : 
आष्टी जिल्हा : - बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं . 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 
लागू नाही . 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


दिनांक : ' 
ठिकाण : पाटोदा 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी , पाटोदा यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

/ २०२२ 


प्रमोद कुदळे 
उपविभागीय अधिकारी 
पाटोदा . 


४ 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . टी . चिकने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २ ९ / ० ९ / २०२१ ते ०१/१०/२०२१ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

४ 

क्र . / प्रशा / ४ ९ २८ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एस . टी . चिकने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांची 
दिनांक २ ९ / ० ९ / २०२१ ते ०१/१०/२०२१ पर्यंतची एकूण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक २८ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०४/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत दिनांक २ व ३ 
ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . टी . चिकने , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . टी . चिकने , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर जालना या 
पाहतील . 


यावी . 

जालना , २७ / ० ९ / २०२१ . 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


ए . एल . टिकले , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश जालना यांचा दिनांक २० / ० ९ / २०२१ ते २२ / ० ९ / २०२१ 
पर्यंन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ४८४३/२०२१ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक २० / ० ९ / २०२१ ते २२ / ० ९ / २०२१ पर्यन्तची एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . आर . प्रधान , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश –३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


F 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . आर . प्रधान , 
हे जिल्हा न्यायाधीश -३ , जालना म्हणून जिल्हा न्यायालयात काम पाहतील . 
अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री . व्ही . जी . रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
जालना , २२ / ० ९ / २०२१ . 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


६ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्री . व्ही . एम . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अंबड 
यांचा दिनांक २२ / ० ९ / २०२१ ते २४ / ० ९ / २०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

· 

क्र . / प्रशा / ४८ ९ ६ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
- 
श्री . व्ही . एम . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड यांची दिनांक 
२२ / ० ९ / २०२१ ते २४ / ० ९ / २०२१ पर्यंतची एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २१ / ० ९ / २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ / 
० ९ / २०२१ रोजीच्या कार्यालययीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . एम . मानखैर , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 

▪ 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एम . मानखैर , 
हे दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा न्यायिक 
विभागाचा कार्यभार श्री एस . टी . चिकणे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना तर प्रशासकीय कामकाज श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २४ / ० ९ / २०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


७ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , अंबड यांचा दिनांक ०१ / ० ९ / २०२१ ते ०३ / ० ९ / २०२१ या ( ०३ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ४८ ९ ७ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 

J 

श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांची दिनांक ०१ / ० ९ / २०२१ ते ०३ / ० ९ / २०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा , मंजुर करीत आहेत . 


२१५५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . एम . गायकवाड , हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . एम . गायकवाड , 
हे ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्री पी . पी . बागुल , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , २४ / ० ९ / २०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


८ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक ०१ / ० ९ / २०२१ ते ०३ / ० ९ / २०२१ या ( ०३ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ४८ ९ ८ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांची 
दिनांक ०१ / ० ९ / २०२१ ते ०३ / ० ९ / २०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा , मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . आर . भद्रे , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


२१५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . भद्रे , 
हे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले . 


सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २४ / ० ९ / २०२१ . 


९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
भोकरदन यांचा दिनांक ०६/१०/२०२१ ते ०८/१०/२०२१ पर्यन्तची एकुण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


क्र . / प्रशा / ६०२२ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांची 
दिनांक ०६/१०/२०२१ ते ०८/१०/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . जगदाळे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , भोकरदन म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . जगदाळे , हे 
स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन म्हणून काम पाहतील . 


यावी . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस . एस . बजाज , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कामकाज सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


जालना , ०६/१०/२०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


१० 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०४/१०/२०२१ ते ०६/१०/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ५०६ ९ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्री . एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांचा 
दिनांक ०४/१०/२०२१ ते ०६/१०/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . डी . चक्कर , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न , सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


भाग १ - पुरवणी 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . चक्कर , हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


यावी . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावे . 

सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


जालना , ०४/१०/२०२१ . 


११ 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक ११/१०/२०२१ ते १४/१०/२०२१ पर्यंतची एकूण 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

. 

क्र . / प्रशा / ६०२७ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना 
यांची दिनांक ११/१०/२०२१ ते १४/१०/२०२१ पर्यंतची एकूण ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा रजेपुर्वी दिनांक ० ९ / १० / २०२१ व १०/१०/२०२१ 
आणि रजेनंतर दिनांक १५/१०/२०२१ रोजीचा शासकीय सुट्टीच्या 
फायदा दिनांक ०८/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १६/१०/२०२१ रोजीचया कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


. 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , 
या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचे दिनांक 
११/१०/२०२१ ते १४/१०/२०२१ पर्यंतचे तातडीचे कामकाज 
श्री . एस . टी . चिकणे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना 
आणि सुट्टीच्या दिवशीचे तातडीचे कामकाज श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना ह्या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ०६/१०/२०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


१२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . ए . एस . राजंदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक २७ / ० ९ / २०२१ ते ०१/१०/२०२१ पर्यंन्तची 
एकुण ( ०५ ) दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ६२१७ / २०२१ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . ए.एस. राजंदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक २७ / ० ९ / २०२१ ते ०१/१०/२०२१ पर्यन्तची एकूण ( ०५ ) 
दिवसांची परावर्तीत रजा , दिनांक ०२/१०/२०२१ व ०३/१०/२०२१ रोजीचा 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह दिनांक ०४/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . एस . राजंदेकर , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम 
पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांनी पाहिला . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १२/१०/२०२१ . 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक ११/१०/२०२१ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा मिळणे 
बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

· 

क्र . / प्रशा / ६२१६ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांना दिनांक 
११/१०/२०२१ रोजीची एक दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मंजूर 
करीत आहेत . 


२१५७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . एन . कोकाटे , ह्या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांनी पाहिला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


जालना , १३/१०/२०२१ 


१४ 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
बदनापूर यांचा दिनांक ०६ ते ०७ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची दोन दिवसांची 
परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६२६१ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , बदनापूर यांची 
दिनांक ०६/१०/२०२१ ते ०७/१०/२०२१ या दोन दिवसांची परावर्तीत रजा 
मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . व्ही . राऊत , या सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क.स्तर , बदनापूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


२१५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . व्ही . राऊत , 
या सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , बदनापूर येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , बदनापूर यांनी पाहिला . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , १८/१०/२०२१ 


ए . एल . टिकले , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


१५ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश - १ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक १८/१०/२०२१ रोजीची एक दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


F 

क्र . / प्रशा / ६२६० / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांना 
दिनांक १८/१०/२०२१ रोजीची एक दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब 
म्हणून मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . पी . पैठणकर , या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क.स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . पी . पैठणकर , 
या सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड येथे काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १८/१०/२०२१ 


ए . एल . टिकले , 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


१६ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २५/१०/२०२१ ते २७/१०/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

J 

क्र . / प्रशा / ६४८१ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांना 
दिनांक २५/१०/२०२१ ते २७/१०/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती के . एस . झंवर , या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के . एस . झंवर , 
२ रे दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळले . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २८/१०/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


१७ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . व्ही . एम . मानखैर , यांचा दिनांक २०/१०/२०२१ ते २३ / 
१०/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज 
व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ६३३५ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश – १ , जालना हे 
श्री . व्ही . एम . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड यांची दिनांक 
२०/१०/२०२१ ते २३/१०/२०२१ या चार दिवसांची अर्जित रजा रजेपुर्वी 
दिनांक १ ९ / १० / २०२१ आणि रजेनंतर दिनांक २४/१०/२०२१ रोजीच्या शासकीय 
सुटीच्या फायद्यासह व दिनांक १८/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २५/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . एम . मानखैर , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एम . मानखैर , 
हे दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 

हे 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
न्यायिक विभागाचा कार्यभार श्री एस . टी . चिकणे , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना हे तर प्रशासकीय विभागाचा कार्यभार 
श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड ह्या 
पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २१/१०/२०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


१८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . पी . सी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश – १ , अंबड यांचा दिनांक 
२८/१०/२०२१ ते ३०/१०/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


क्र . / प्रशा / ६३७३ / २०२१ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . पी . सी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अंबड यांची दिनांक २८/१०/२०२१ ते ३०/१०/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ३१/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . सी . भगुरे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश –१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . सी . भगुरे , हे 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , म्हणुन जिल्हा न्यायालय , अंबड येथे काम पाहतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अंबड हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २३/१०/२०२१ 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

. 

वाचाः- श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ११/१०/२०२१ ते १४/१०/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६११३ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
- 
श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांना 
दिनांक ११/१०/२०२१ ते १४/१०/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा रजेपुर्वी दिनांक ० ९ ते १० ऑक्टोबर २०२१ आणि रजेनंतर 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


२१५ ९ 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , 
या दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एम . ए . अन्सारी , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना या 
पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ०८/१०/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


२० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ११/१०/२०२१ ते 
१४/१०/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ६११४ / २०२१ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांची दिनांक ११/१०/२०२१ ते १४/१०/२०२१ पर्यंतची 
एकुण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेपुर्वी दिनांक ० ९ / १० / २०२१ व 
१०/१०/२०२१ आणि रजेनंतर दिनांक १५/१०/२०२१ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टीचा फायदा , दिनांक ०८/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १६/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , 
हे सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


F 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ जालना , म्हणून कामकाज पाहतील . 


अर्जदाराच्याउपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री एस . एस . पल्लोड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ०७/१०/२०२१ 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२१६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


२१ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , 
बदनापूर यांचा दिनांक २७/१०/२०२१ ते २ ९ / १० / २०२१ पर्यंतची एकूण ( ३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

f 

क्र . / प्रशा / ६४३० / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांची 
दिनांक २७/१०/२०२१ ते २ ९ / १० / २०२१ पर्यंतची एकूण ( ३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा दिनांक २६/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
३०/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . व्ही . राऊत , या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , बदनापूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . व्ही . राऊत , ह्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , बदनापूर येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एच . बी . परदेशी , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , २६/१०/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर . 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


२२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . ए.एस. राजंदेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना यांचा 
दिनांक २३/१०/२०२१ ते २५/१०/२०२१ पर्यंन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 

अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . एस . राजंदेकर , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्र . / प्रशा / ६३५७ / २०२१ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . ए . एस . राजंदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक २३/१०/२०२१ ते २५/१०/२०२१ पर्यंन्तची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २६/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . एस . राजंदेकर , 
हे जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना म्हणून जिल्हा न्यायालयात काम पाहतील . 
अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , २३/१०/२०२२ . 


J 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

२ 

वाचा : - श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक २१/१०/२०२१ ते २३/१०/२०२१ पर्यंत एकूण 
( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


क्र . / प्रशा / ६३३३ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांना दिनांक २१/१०/२०२१ ते २३/१०/२०२१ तीन दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करीत आहेत . 


यावी . 

जालना , २२/१०/२०२१ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एन . ए . वानखेडे , या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . ए . वानखेडे , 
ह्या सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना येथे काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


२४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एम . एन . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद 
यांचा दिनांक ०८/११/२०२१ ते १०/११/२०२१ या ( ३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६५ ९ १ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एम . एन . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद यांची 
दिनांक ०८/११/२०२१ ते १०/११/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक ०४/११/२०२१ रोजीपासून ते दिनांक ११/११/२०२१ 
च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . एन . जयस्वाल , हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क.स्तर , जाफ्राबाद म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एन . जयस्वाल , 
हे दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , जाफ्राबाद म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . ए . आर . व्यवहारे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ३०/१०/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


२५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - ईनामदार , जिल्हा न्यायाधीश – ६ , जालना 
यांचा दिनांक ०८/११/२०२१ ते १३/११/२०२१ पर्यंतची एकूण ( ०६ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६५ ९ ० / २०२१ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - ईनामदार , जिल्हा न्यायाधीश –६ , व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जालना यांना दिनांक ०८/११/२०२१ ते १३ / ११ / 
२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४/११/२०२१ 
रोजीच्या शासकीय सुट्टीचा फायदा , दिनांक ०८/११/२०२१ रोजीपासून ते 
दिनांक १५/११/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


२१६१ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - ईनामदार , 
ह्या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न जिल्हा 
न्यायाधीश - ६ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - 
ईनामदार , ह्या जिल्हा न्यायाधीश - ६ , म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम 
पाहतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री . एस . डी . भगत , जिल्हा न्यायाधीश – ५ , जालना आणि 
सुट्टीच्या दिवशीचे कामकाज श्री ए . एस . राजंदेकर , जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
जालना हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , ३०/१०/२०२१ 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२६ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक २ ९ / १० / २०२१ व ३०/१०/२०२१ या दोन दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६५८ ९ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांना दिनांक 
२ ९ / १० / २०२१ व ३०/१०/२०२१ या दोन दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मंजूर 
करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . एन . कोकाटे , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर येथे काम करतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , ३०/१०/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


२१६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


२७ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक २५/१०/२०२१ ते २८/१०/२०२१ रोजीची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६५८८ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
- 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांना दिनांक 
२५/१०/२०२१ ते २८/१०/२०२१ या चार दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२४/१०/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते २ ९ / १० / २०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . एन . कोकाटे , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , परतूर यांनी पाहिला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २ ९ / १० / २०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


२८ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी 
यांचा दिनांक ०८/११/२०२१ ते १०/११/२०२१ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

हे 

} 

क्र . / प्रशा / ६८५२ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक ०८/११/२०२१ ते १०/११/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . बी . शिरसाठ , 
हे सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , घनसावंगी म्हणून काम करीत राहिले असते . 


भाग १ - पुरवणी 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शिरसाठ , 
हे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , १७/११/२०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


२ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०८/११/२०२१ ते १०/११/२०२१ या ( ०३ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

F 

क्र . / प्रशा / ६८५३ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
- 
श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांना 
दिनांक ०८/११/२०२१ ते १०/११/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती के . एस . झंवर , या 
सदरील परावर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के . एस . झंवर , ह्या 
२ रे दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , १७/११/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


३० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड यांचा दिनांक १०/११/२०२१ ते १३/११/२०२१ या ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ६८५४ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांची दिनांक १०/११/२०२१ ते १३/११/२०२१ यापर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक १०/११/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासुन 
ते दिनांक १५/११/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत दिनांक 
१४/११/२०२१ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 

· 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . एम . चौधरी , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एम . चौधरी , 
ह्या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर अंबड यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १७/११/२०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


३१ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०८/११/२०२१ ते १३/११/२०२१ या ( ०६ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६८५५ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांची 
दिनांक ०८/११/२०२१ ते १३/११/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०६ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , ह्या सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


२१६३ 

उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , 
या दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्रीमती एच . ए . अन्सारी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , १७/११/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


३२ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक ०८/११/२०२१ ते ० ९ / ११ / २०२१ या ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६७६३ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांना 
दिनांक ०८/११/२०२१ ते ० ९ / ११ / २०२१ या ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
विशेष बाब म्हणून कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . पी . पैठणकर या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . पी . पैठणकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री आर . आर . भद्रे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , १५/११/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


२१६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


३३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी यांचा दिनांक २२/११/२०२१ ते २४/११/२०२१ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

J 

क्र . / प्रशा / ६ ९ २१ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक २२/११/२०२१ ते २४/११/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा ही दिनांक २०/११/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २५/११/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह व शासकीय सुटीच्या फायद्यासह मंजूर 
करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . व्ही . निकम हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , घनसावंगी म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . व्ही . निकम , 
हे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी येथे काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , २०/११/२०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


३४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व 
स्तर , जालना यांचा दिनांक १५/११/२०२१ ते १ ९ / ११ / २०२१ या कालावधीची 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ६ ९ २० / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना 
यांची दिनांक १५/११/२०२१ ते १ ९ / ११ / २०२१ पर्यंतची एकूण ( ०५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करीत आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , 
या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एस . टी . चिकणे , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २०/११/२०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


३५ 

प्र . जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक १६/११/२०२१ ते १ ९ / ११ / २०२१ रोजी पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

· 

क्र . / प्रशा / ७००६ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक 
१६/११/२०२१ ते १ ९ / ११ / २०२१ रोजीपर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची परावर्तीत 
रजा मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . एन . कोकाटे , ह्या 
सदरील परावर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्री एम . एस . भरड , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , परतूर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभास सांभाळला . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २४/११/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


३६ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्री . ए . आर . व्यवहारे , सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , 
जाफ्राबाद यांचा दिनांक १५/११/२०२१ रोजीची एक दिवसांची परावर्तीत 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

J 

क्र . / प्रशा / ७००५ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्री . ए . आर . व्यवहारे , सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , जाफ्राबाद यांची 
दिनांक १५/११/२०२१ रोजीची एकुण ( ०१ ) दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर 
करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . आर . व्यवहारे हे सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश 
क.स्तर , जाफ्राबाद म्हणून काम करीत राहिले असते . 


· 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . आर . व्यवहारे , 
हे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , जाफ्राबाद येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्री एम . एन . जयस्वाल , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २४/११/२०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


३७ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - ईनामदार , जिल्हा न्यायाधीश – ६ , जालना 
यांचा दिनांक १४/११/२०२१ ते १ ९ / ११ / २०२१ पर्यंतची एकूण ( ०६ ) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६ ९ ५४ / २०२१ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश -१ , 
जालना ह्या श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - ईनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -६ , 
व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांना दिनांक १४/११/२०२१ ते १ ९ / ११ / 
२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०६ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती ए . व्ही . चौधरी- ईनामदार , 
ह्या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न जिल्हा 
न्यायाधीश –६ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


२१६५ 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए . व्ही . चौधरी 
ईनामदार , जिल्हा न्यायाधीश –६ , म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम पाहतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री . एस . डी . भगत , जिल्हा न्यायाधीश – ५ , जालना आणि 
सुट्टीच्या दिवशीचे कामकाज श्री ए . एस . राजंदेकर , जिल्हा न्यायाधीश –१ , 
जालना यांनी पाहिले . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , २२/११/२०२१ 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


३८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश जालना यांचा दिनांक १८/११/२०२१ ते २०/११/२०२१ या 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६ ९ ६३ / २०२१ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक १८/११/२०२१ ते २०/११/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक २१/११/२०२१ च्या शासकीय सुटीच्या 
फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . आर . प्रधान , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश - ३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . आर . प्रधान , 
जिल्हा न्यायाधीश –३ , जालना म्हणून जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . व्ही . जी . रघुवंशी , जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २२/११/२०२१ . 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२१६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


३ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक २४/११/२०२१ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा मिळणे 
बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ७०४८ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची दिनांक 
२४/११/२०२१ रोजीची एक दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मंजूर 
करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . एन . कोकाटे , ह्या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एम . एस . भरड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , २५/११/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर . 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


४० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक २०/११/२०२१ ते २३/११/२०२१ या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ७०७२ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांची 
दिनांक २०/११/२०२१ ते २३/११/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा ही दिनांक २०/११/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते 
दिनांक २४/११/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंन्त मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 


भाग १ - पुरवणी 
उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . भद्रे , हे 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . आर . भद्रे , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


यावी . 

जालना , २६/११/२०२१ . 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


४१ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्री . पी . सी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश अंबड यांचा दिनांक १३/१२/२०२१ ते १६/१२/२०२१ या ( ४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ७४२ ९ / २०२१ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . पी . सी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अंबड यांची दिनांक १३/१२/२०२१ ते १६/१२/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक १२/१२/२०२१ च्या शासकीय सुटीच्या 
फायद्यासह व दिनांक ११/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक १७/१२२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . सी . भगुरे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश –१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . सी . भगुरे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणून कामकाज 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड हे स्वतःचे न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ११/१२/२०२१ 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


४२ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्री . एम . एन . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , जाफ्राबाद 
यांचा दिनांक २४/११/२०२१ ते २८/११/२०२१ या ( ५ ) दिवसांची परावर्तित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ७२७८ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे श्री . एम . 
एन . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , जाफ्राबाद यांची दिनांक २४ / 
११/२०२१ ते २८/११/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ५ ) दिवसांची परावर्तित रजा , 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . एन . जयस्वाल , हे 
सदरील परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क.स्तर , जाफ्राबाद म्हणून काम करीत राहिले असते . 


F 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एन . जयस्वाल , 
हे दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , जाफ्राबाद म्हणून कामकाज पाहतील . 
उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्री . ए . आर . व्यवहारे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ०३/१२/२०२१ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


४३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . टी . चिकने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०३/१२/२०२१ ते ०५/१२/२०२१ या कालावधीची ( ०३ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

३ 

क्र . / प्रशा / ७३८०/२०२१ : जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्री . एस . टी . चिकने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांची 
दिनांक ०३/१२/२०२१ ते ०५/१२/२०२१ पर्यंतची एकूण ( ०३ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा , मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . टी . चिकने , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


२१६७ 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . टी . चिकने , हे 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 

. 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परवर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , ०८/१२/२०२१ . 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


४४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती एच . ए . अन्सारी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना 
यांचा दिनांक १३/१२/२०२१ ते १८/१२/२०२१ या कालावधीची ( ०६ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ७४१३ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एच . ए . अन्सारी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना यांची दिनांक 
१३/१२/२०२१ ते १८/१२/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित 
रजा ही दिनांक ११/१२/२०१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२०/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत शासकीय सुटीच्या फायद्यासह 
मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एच . ए . अन्सारी या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एच . ए . अन्सारी , 
या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना व अतिरिक्त मुख्यन्यायदंडाधिकारी , 
जालना या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ११/१२/२०२१ 


ए . एल . टिकले . 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


२१६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


४५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १५/१२/२०२१ रोजीची ( ०१ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ७४६१ / २०२१ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
या श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक १५/१२/२०२१ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा 
विशेष बाब म्हणून दिनांक १४/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १६/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह व शासकीय सुटीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . एल . टिकले , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


. 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . एल . टिकले , 
हे जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम 
पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , १४/०८/२०२१ 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


४६ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक १३/१२/२०२१ ते १८/१२/२०२१ या ( ०६ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ७६० ९ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांना 
दिनांक १३/१२/२०२१ ते १८/१२/२०२१ पर्यतची एकुण ( ०६ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा मंजूर करण्यांत येत आहे . 


भाग १ - पुरवणी 
उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . पी . पैठणकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 

उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्री आर . आर . भद्रे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . पी . पैठणकर या 
सदरील परावर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


यावी . 

जालना , २१/१२/२०२१ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती के . एस . झंवर , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २३/११/२०२१ ते १६/१२/२०२१ या कालावधीची ( २४ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


४७ 


· 

क्र . / प्रशा / ७६०८/२०२१ : जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्रीमती के . एस . झंवर , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांना 
दिनांक २३/११/२०२१ ते १६/१२/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( २४ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा मंजूर करीत आहे . 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती के . एस . झंवर , या 
सदरील परावर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत श्रीमती के . एस . झंवर , या सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


यावी . 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


जालना , 


२१/१२/२०२१ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


४८ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक १८/१२/२०२१ या ( ०१ ) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ७६०७ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांना दिनांक 
१८/१२/२०२१ या एक दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . एन . कोकाटे , ह्या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर परतूर येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क.स्तर , परतूर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २०/१२/२०२१ 


ए . एल . टिकले . 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , जालना . 


४ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २१/१२/२०२१ ते २३/१२/२०२१ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ७५८५ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना 
- हे 
श्री . एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , जालना यांची 
दिनांक २१/१२/२०२१ ते २३/१२/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २०/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २४/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . डी . चक्कर हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . चक्कर हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


२१६ ९ 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती के . ए . पटेबहादूर , ४ 

थे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , २०/१२/२०२१ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


५० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
परतुर यांचा दिनांक २७/१२/२०२१ ते ३०/१२/२०२१ या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ७५३८ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , परतुर यांची 
दिनांक २७/१२/२०२१ ते ३०/१२/२०२१ या ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
दिनांक २४/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
३१/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालययीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . एस . भरड , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
परतुर म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . भरड , हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , परतुर काम पाहतील . 


यावी . 

जालना , १७/१२/२०२१ 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


२१७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


५१ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
भोकरदन यांचा दिनांक १८/१२/२०२१ ते २०/१२/२०२१ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ७५४३ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांची 
दिनांक १८/१२/२०२१ ते २०/१२/२०२१ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १७/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २१/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालययीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . जगदाळे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , भोकरदन म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . जगदाळे , हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस . एस . बजाज , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , या भोकरदन हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , १७/१२/२०२१ . 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


५२ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक २१/१२/२०२१ ते २४/१२/२०२१ या कालावधीची 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्र . / प्रशा / ७५८६ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांची दिनांक २१/१२/२०२१ ते २४/१२/२०२१ पर्यंतची एकूण ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक २०/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७/१२/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
दिनांक २५ व २६ डिसेंबर २०२१ या दोन दिवसांच्या शासकीय सुटीच्या 
फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , 
या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती के . एस . झंवर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २०/१२/२०२२ . 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


५३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . ए . के . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा यांचा 
दिनांक २७/१२/२०२१ ते ०१/०१/२०२२ या ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ७७६८ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . ए . के . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा यांची दिनांक २७ / १२ / 
२०२१ ते ०१/०१/२०२२ रोजीची एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२४/१२/२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०३/०१/२०२२ 
च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंन्त मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह व या 
कालावधीतील शासकीय सुटीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . के . शर्मा , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
मंठा म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . के . शर्मा , हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री पी . पी . बागुल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , मंठा हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २ ९ / १२ / २०२१ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


५४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक २२/१२/२०२१ या ( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे 
बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ७७६ ९ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांची 
दिनांक २२/१२/२०२१ रोजीची ( ०१ ) दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब 
म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . आर . भद्रे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


यावी . 
जालना , २ ९ / १२ / २०२१ . 


· 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . भद्रे , हे 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेल्या 
इतर न्यायालयाचा कार्यभार पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 

— 


५५ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , अंबड यांचा दिनांक २२/१२/२०२१ या ( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

$ 

क्र . / प्रशा / ७७७० / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांची दिनांक २१/१२/२०२१ रोजीची ( ०१ ) दिवसाची अर्जित रजा विशेष 
बाब म्हणून मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . एम . गायकवाड , हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . एम . गायकवाड , 
हे ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , २ ९ / १२ / २०२१ . 


२१७१ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


५६ 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्याययाधीश , अंबड यांचा दिनांक २०/१२/२०२१ ते २२/१२/२०२१ 
रोजीचा ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 

- 

क्र . / प्रशा / ७७७१ / २०२१ : - प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश - १ , 
जालना हे श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अंबड यांची दिनांक २०/१२/२०२१ ते २२/१२/२०२१ या ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर 
करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न , जिल्हा न्यायाधीश –२ व 
अतिरिक्त सत्र न्याययाधीश , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


F 


यावी . 

जालना , २ ९ / १२ / २०२१ . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्याययाधीश , अंबड म्हणून काम 
पाहतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 

कामकाज श्री पी . सी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश अंबड यांनी पाहिले . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


ए . एल . टिकले , 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२१७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


५७ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड यांचा दिनांक १०/०२/२०२२ ते १७/०२/२०२२ या ( ०८ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / १०० ९ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांची दिनांक १०/०२/२०२२ ते १७/०२/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०८ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक १०/०२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते 
दिनांक १७/०२/२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


ह्या 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . एम . चौधरी , 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एम . चौधरी , 
ह्या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर अंबड हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , ११/०२/२०२२ . 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


५८ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
भोकरदन यांचा दिनांक ० ९ / ०२ / २०२२ ते १२/०२/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / १०१० / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांची 
दिनांक ० ९ / ०२ / २०२२ ते १२/०२/२०२२ पर्यन्तची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक ०८/०२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन कामकाजानंतरपासून 
ते दिनांक १४/०२/२०२० रोजीच्या कार्यालययीन वेळेपुर्वीपर्यंत शासकीय 
सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत 
आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . जगदाळे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , भोकरदन म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . जगदाळे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस . एस . बजाज , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ११/०२/२०२२ . 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


५ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

. 

वाचा : - श्री . ए . के . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश क स्तर मंठा यांचा 
दिनांक ०४/०२/२०२२ ते ०५/०२/२०२२ या ( ०२ ) दिवसाची परावर्तित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

- 

क्र . / प्रशा / १०११ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्री . ए . के . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा यांची दिनांक ०४ / ०२ / 
२०२२ ते ०५/०२/२०२२ रोजीची एकूण ( ०२ ) दिवसांची परावर्तित रजा 
दिनांक ०६/०२/२०२२ व ०७/०२/२०२२ या दोन दिवसांच्या शासकीय सुटीच्या 
फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . के . शर्मा , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
मंठा म्हणून काम करीत राहिले असते . 


J 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . के . शर्मा , हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्री पी . पी . बागुल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , मंठा हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ११/०२/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


६० 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - ईनामदार , जिल्हा न्यायाधीश –५ , जालना 
यांचा दिनांक ०४/०२/२०२२ ते ०५/०२/२०२२ पर्यंतची एकूण ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / १०१२/२०२१ : प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - ईनामदार , जिल्हा न्यायाधीश - ५ , 
व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जालना यांची दिनांक ०४/०२/२०२२ ते ०५ / ०२ / 
२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेनंतरच्या दिनांक ०६ / 
०२/२०२२ व ०७/०२/२०२२ रोजीच्या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - ईनामदार , 
ह्या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न जिल्हा 
न्यायाधीश - ५ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए . व्ही . चौधरी 
ईनामदार , जिल्हा न्यायाधीश –५ , म्हणुन जिल्हा न्यायालयात काम पाहतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री . एस . एस . पल्लोड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना 
यांनी तर शासकीय सुट्टीतील कामकाज श्री . व्ही . जी . रघुवंशी , जिल्हा 
न्यायाधीश –३ , जालना यांनी पाहिले . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , ११/०२/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


६१ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एच . बी . परदेशी , दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , बदनापूर 
यांचा दिनांक १ ९ / ०१ / २०२२ ते २३/०१/२०२२ या ( ०५ ) दिवसांची परावर्तित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ९ ४१ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्री . एच . बी . परदेशी , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांची दिनांक 
१ ९ / ०१ / २०२२ ते २३/०१/२०२२ पर्यंतची या ( ०५ ) दिवसांची परावर्तित रजा 
मंजुर करीत आहेत . 


२१७३ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 

अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एच . बी . परदेशी , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , 
बदनापूर म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एच . बी . परदेशी , 
हे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
पाहतील . 


F 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापुर यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , ०८/०२/२०२२ . 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


६२ 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . व्ही . जी . रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १ ९ / ०१ / २०२२ ते २५/०१/२०२२ रोजीची 
सात दिवसांची परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

- 

क्र . / प्रशा / ९ ४२ / २०२२ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . व्ही . जी . रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक १ ९ / ०१ / २०२२ ते २५/०१/२०२२ पर्यन्तची एकूण ( ०७ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . जी . रघुवंशी , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश –३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . जी . रघुवंशी 
हे जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जालना म्हणुन काम 
पाहतील . 


यावी . 

जालना , ०८/०२/२०२२ 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्री एस . डी . भगत , जिल्हा 
न्यायाधीश –४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार पाहिला . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


ए . एल . टिकले , 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२१७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


६३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी यांचा दिनांक २४/०१/२०२२ ते ३१/०१/२०२२ या ( ०८ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

. 

क्र . / प्रशा / ८८७/२०२२ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक २४/०१/२०२२ ते ३१/०१/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०८ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . व्ही . निकम हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , घनसावंगी म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . व्ही . निकम , 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्री एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


जालना , ०४/०२/२०२२ . 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


६४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्री . व्ही . एम . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड 
यांचा दिनांक ०५/०२/२०२२ ते ०८/०२/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ८८८ / २०२२ : जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . व्ही . एम . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड यांची दिनांक 
०५/०२/२०२२ ते ०८/०२/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ०४/०२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
० ९ / ०२ / २०२२ रोजीच्या कार्यालययीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 

असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . एम . मानखैर , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एम . मानखैर , 
हे दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा न्यायिक 
विभागाचे कामकाज श्री एस . टी . चिकने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , जालना तर प्रशासकीय कामकाज श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ०४/०२/२०२२ . 


· 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


६५ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती एस . एस . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , अंबड यांचा दिनांक ०२/०३/२०२२ ते ०५/०३/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / १४ ९ ३ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एस . एस . पैठणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांची 
दिनांक ०२/०३/२०२२ ते ०५/०३/२०२२ पर्यन्तची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २८/०२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०७/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह दिनांक ०१ व ०६ मार्च २०२२ या शासकीय सुट्टयांच्या 
फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एस . पैठणकर या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . पैठणकर , 
या सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 


यावी . 

जालना , ०४/०३/२०२२ 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री आर . आर . भद्रे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , अंबड हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळती . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . ए . के . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा यांचा 
दिनांक १४/०३/२०२२ ते १७/०३/२०२२ या ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


६६ 


क्र . / प्रशा / १४ ९ ४ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्री . ए . के . शर्मा , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा यांची दिनांक १४ / ०३ / 
२०२२ ते १७/०३/२०२२ रोजीची एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१२/०३/२०२२ रोजीचे लोकअदालतीने कामकाजानंतरपासून ते दिनांक 
१ ९ / ०३ / २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
व शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


आदेश 


यावी . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . के . शर्मा , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
मंठा म्हणून काम करीत राहिले असते . 


जालना , ०४/०३/२०२२ 


- 


F 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . के . शर्मा , हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री पी . पी . बागुल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , मंठा हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


६७ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती आर . एस . अडकिने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक ०२/०३/२०२२ ते दिनांक ०४/०३/२०२२ या 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . / प्रशा / १४ ९ ५ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती आर . एस . अडकिने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांची दिनांक ०२/०३/२०२२ ते ०४/०३/२०२२ रोजीची एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक २८/०२/२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ०५/०३/२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह व शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजुर करीत आहे . 


यावी . 


२१७५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती आर . एस . अडकिने , या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


जालना , ०४/०३/२०२२ 


J 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . एस . अडकिने , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , जालना हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


२१७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ 


६८ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 
वाचाः- १ ) श्रीमती के . ए . पट्टेबहादूर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , जालना यांचा बाल संगोपन रजा मिळणे बाबतचा अर्ज 
( सोबत अपत्याबाबतचे प्रमाणपत्र , व खालील नमूद शासन निर्णयातील 
“ XV ” नुसार बंधपत्र ) 

२ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र जा . क्र . रुल / पी 
१६०४/२०१८/१६३ , दिनांक २१/०८/२०१८ . 


३ ) मा . महा . शासन , वित्त विभाग , शासन निर्णय क्र . संकीर्ण 
-२०१७ / प्र . क्र . २५ / सेवा - ६ , दिनांक २३/०७/२०१८ . 
आदेश 


क्र . / प्रशा / १५७० / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे उक्त 
संदर्भ क्र . ०३ च्या शासन निर्णयातात नमुद शर्ती व अटीस अधीन राहुन 
खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करीत आहेत . 


श्रीमती के . ए . पट्टेबहादूर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांना दिनांक २१/०२/२०२२ ते ०२/०३/२०२२ पर्यंतची एकुण 
( १० ) दिवसाची बाल संगोपन रजा , रजेच्या मागे दिनांक १ ९ / ०२ / २०२२ व 
२०/०२/२०२२ या शासकीय सुट्टयांच्या फायद्यासह , मंजूर करीत आहेत . 

जर श्रीमती के . ए . पट्टेबहादूर , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या 
थे 
तर त्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणून कार्यरत 
राहिल्या असत्या . 


भाग १ - पुरवणी 

उपरोक्त रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के . ए . पट्टेबहादूर , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन दिवाणी न्यायालय व . 
स्तर , जालना येथे कामकाज करतील . 


सदरील रजेचा हिशोब उक्त संदर्भीय शासन निर्णयातील अट क्र . xiv 
अन्वये विहित नमुन्यात संबंधीत न्यायीक अधिका - यांच्या सेवापुस्तीकेत संलग्न 
करण्यात यावा . तसेच सेवापुस्तकामध्ये देखील उपभोगलेल्या बालसंगोपन 
रजेची नोंद घेण्यात यावी . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे तातडीचे 
कामकाज दिनांक २१/०२/२०२२ ते २५/०२/२०२२ आणि २८/०२/२०२२ 
रोजी श्रीमती आर . एस . अडकिने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना तर दिनांक २६/०२/२०२२ व २७/०२/२०२२ या शासकीय 
सुट्टीतील कामकाज श्री . एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना तर दिनांक ०१/०३/२०२२ या शासकीय सुट्टीतील कामकाज 
श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जालना 
यांनी पाहिले . 


जालना , ०८/०३/२०२२ . 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . १७ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ००० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


आयुक्त महानगर पालिका , परभणी , यांजकडून 
जाहीर सूचना 

जा.क्र . कावि / नरवि / ४१३/२०२२ दिनांक २६ / ०७ / २०२२.- ज्याअर्थी 
परभणी शहराची विकास योजना ( सु + वा + क्षे ) भागशः दि .३० / ० ९ / १ ९९९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर झाली असून ती दि . १६ / १२ / १ ९९९ 
पासून अमलात आली आहे . तसेच परभणी शरातचा पुर्नःप्रसिध भागाची 
विकास योजना दि . २४/०८/२००१ अन्वये मंजुर झाली असुन ती दिनांक 
१६/१०/२००१ पासुन अंमलात आली आहे . 


उक्त मंजूर विकास योजना आराखडा सर्वे नं . ६०३/३ मधील ८० 
आर जमीन ही अर्जदार सय्यद रफीक सय्यद उमर व शेख हबीब शेख 
रफीक यांच्या मालकीची जमीन ही नाविकास विभागात समाविष्ठ आहे . 


औ भाग १ अ -१७ 


परभणी शहराच्या महानगरपलिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव क्र . 
३४४ दि .१३ मे २०२२ स.नं. ६०३/३ मधील ८० आर जमिन नाविकास 
विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ठ करणेच्या फेरबद्दल प्रस्तावास 
महाराष्ट्र प्रदेशिक व नगर अधि १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये मंजूरी प्रदान 
केली आहे . 


५३ 


स.नं ६०३/३ हा महानगरपलिकेच्या हद्दीलगत असून त्याच्या दक्षिण 
बाजू स.नं ६०१ व ६०२ मधील संपूर्ण क्षेत्र रहिवाशी विभागात समाविष्ठ 
असून त्यामध्ये अभिन्यास मंजूर झालेल असून रहिवाशी वापर सुरु झालेला 
आहे . 


उक्त फेरबदला बाबत आम जनतेकडून हकती / सूचना मागविण्यात 
येत आहेत . 


उक्त फेरबदल दर्शिवणारा विकास योजनेचा भाग नकाशा परभणी 
शहराच्या नगर रचना विभागात कार्यालयीन कामकाजाच्या कालावधीत आम 
जनतेस पहाण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


सदर जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांक पासून १ महिन्याच्या कालवधीत जनतेकडून प्राप्त होणा - या हरकती / 
सूचनांचा विचार सदर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजूरीस्तव सादर 
करण्यापूर्वी परभणी शहर महानगरपलिकेकडून करण्यात येईल 

स्थळ : परभणी 

दिनांक ०८/०८/२०२२ 


आयुक्त 

परभणी शहर महानगर पालिका परभणी . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८-२४ , २०२२ : श्रावण / भाद्रपद , २७-२ , 
श्रावण / भाद्रपद , 


BY MUNICIPAL COMMISSIONER / PARBHANI 
CITYMUNICIPAL CORPORATION PARBHANI . 
PUBLIC NOTICE 


O.No.:PCMC/PBN/413/2(12..2 

Dt.27 / 07 / 2022 - Whereas the Development Plan 
of Parbhani ( R + AA ) ( Partly ) is sanctioned by_qovt . vide 
Notification dated 30 / 09 / .1999 which came into force on 
dated 


16/12/1999 The republished Development Plan of 
Parbhani was sanctioned on 


dated 24/08/221 & came into force on dated 16 / 10. / 2001 
In this development plan within sy No. 603 / .3 the 
80 Are land is Shown in no development zone which was 
owned by sayyed Rafique Sayyed Umar & Shaikh 
Habib Shaikh Rafique Sy No. 603/3 is situated within 
Parbhani City Municipal Corporation boundry whose sou 
th side Sy . No. 601 & 602 are already included in 
residential zone in which Layouts are sanctioned . 


Parbhani Municipal Corporation vide its General . 
Body Resolution No. 344 dated 13 May 2022 decided to 
delete the area 80 are in sy no . 603/3 from No development 
zone which is to be included in Residential zone . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - अ- पुरवणी 

The part plan showing the modification U / S 37 is kept 
with the Town Planning section of Parbhani . Municipal 
Corporation for general public for suggestion & objection 
in the office time . 


And whereas the Municipal Corporation , Parbhani 
invites suggestions and objections to said modification to 
the Development plan ( R + AA ) of Parbhani within the period 
of One Month from the date of publication of this 
Notification in Government Gazette . 


The suggestions and objections received by 
general public within one 


month from the publication of this notification in 
Government Gazette would be considered by Parbhani City 
Municipal Corporation before submitting the proposal 
to the Government for Sanction . 


Place : - parbhani 
Date : - 8/08/2022 


Commissioner 

City Municipal Parbhani , 
Corporation Parbhani . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


